RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


HET 


WA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ४१ ] 


मंगळवार , मार्च २ ९ , २०२२ / चैत्र ८ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ९ ५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ मार्च २०२२ . 


- 


> 


> 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस -२००४ / प्र.क्र .२५ / रस्ते - ८. - मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८ ( १ ९ ५८ चा मुंबई ६५ ) याच्या कलम २० 
ची पोट - कलमे ( १ - अ ) , ( १ - ब ) , ( १ - क ) , ( १ - ड ) आणि ( १ - इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या माध्यमातून ‘ बांधा , वापरा व हस्तांतरित करा ' या योजनेतून औरंगाबाद शहरातील नव्याने 
बांधण्यात आलेले रस्ते , पूल , उड्डाणपूलाच्या पोचमार्गासह बांधलेले उड्डाणपूल , रस्त्याचे भाग , पोचमार्गासह बांधलेले वळण मार्ग आणि रेल्वे 
उड्डाणपूल यांची करण्यात येणारी बांधणी , पुनर्बाधणी , सुधारणा किंवा दुरुस्ती किंवा औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाचा 
भाग असलेल्या ( सदर अधिसूचनेच्या टीपमध्ये विशेषत्वाने सविस्तररित्या वर्णन केल्याप्रमाणे ) कामांचा समूह औरंगाबाद शहरातील एक 
सुनिश्चित क्षेत्र निश्चित करून कलम २० च्या प्रयोजनासाठी नव्याने निर्देशित केलेले दर व कालावधीसाठी साकल्याने एकच मानण्यात 
येईल . या कामांचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या मोटार वाहनांवर आणि 
वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचींमध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने , व कालावधीसाठी 

( १ ) औरंगाबाद - जळगाव रस्ता , ( प्रमुख राज्य मार्ग ८ ) कि.मी. २३८/७०० सावंगी गावाजवळ . 
( २ ) औरंगाबाद - पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) कि.मी. ३३६/८०० , नक्षत्रवाडीजवळ . 

( ३ ) औरंगाबाद- लासुर रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) लासुर गावाजवळ बांधण्यात आलेल्या पथकर स्थानकांवर दिनांक 
१ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीसाठी पथकर बसविण्यात येत आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब - ९५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २ ९ , २०२२ / चैत्र ८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची 


अ.क्र . 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रतिफेरीचे दर ( रुपये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
१/४/२०२२ ते ३१/१२/२०२२ 


१ . 


निरंक 


२ . 


- 


स्कूटर , मोटार सायकल , चालका व्यतिरिक्त तीन प्रवासी वाहन 
क्षमता असलेल्या ऑटोरिक्षा , रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर . 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे हलकी मोटार वाहने , 
( अ ) कार , जीप , टाटा सुमो , ट्रॅक्स , वाहन चालक वगळून सहा 
आसनी प्रवासी रिक्षा , कमांडर व इतर तत्सम ( चालक वगळून ) १२ 
पर्यंत प्रवासी क्षमता असलेली वाहने टमटम इ . 
( ब ) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालका व्यतिरिक्त १२ पेक्षा 

अधिक आणि २० पर्यंत प्रवासी वाहन क्षमतेची ) आणि 
मालवाहू वाहने अनुक्रमांक १ , ३ व ४ येथे नमूद नसलेली 
वाहने . 
बसेस 


निरंक 


५० 


३ . 


ट्रक , 


८५ 


४ . 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे व अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून 

३ 
अवजड वाहने उदा . ट्रक - ट्रेलर , दोन पेक्षा अधिक आसांची वाहने . 


१०५ 


टीपाः 


१. या रस्तेवपुलांच्या सुनिश्चित समूहात औरंगाबाद शहरातील पाच उड्डाणपुलांचे बांधकाम , जालना रस्त्यावरील लाडगांव , झाल्टा 
वळणरस्ता , बीड वळणरस्त्यावरील शिवाजीनगर व संग्रामनगर आणि अहमदनगर नाका येथील रेल्वे उड्डाणपूल , शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते 
चिखलठाणा रस्त्याचे व झाल्टा वळणरस्त्याचे चौपदरीकरण , बीड वळणरस्त्याचा सेवा रस्ता , औरंगाबाद - पैठण व औरंगाबाद - अहमदनगर 
या रस्त्यांना जोडणारा पैठण लिंक रोड , औरंगाबाद - अहमदनगर ते तीसगांव - लासूर रेल्वे स्टेशन रस्त्याचे बांधकाम , औरंगाबाद - पैठण राज्य 
महामार्गाचे ( राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाप्रमाणे ) सुधारणा , गंगापूर फाटा ते वाळुज रस्त्याच्या बाजूपट्ट्यांचे बांधकाम यांचा समावेश असेल . 

२ . वाहनधारकाने ५० किंवा १०० कुपन असलेली पथकर पुस्तिका आगाऊ खरेदी केल्यास यासाठी त्यास पुस्तिकेच्या किमतीमध्ये 
अनुक्रमे २५ टक्के व ५० टक्के सवलत देण्यात येईल . 
३. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येईल 

( १ ) अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची वाहने जसे राष्ट्रपती , उप राष्ट्रपती , विविध राज्यांचे राज्यपाल , लाल दिवे लावण्याचा 
अधिकार असलेली लोकप्रतिनिधींची वाहने , 

( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विद्यमान सदस्य 
प्रवास करीत असलेली वाहने , 

( ३ ) लोकसभा व राज्यसभेचे महाराष्ट्रातील माजी सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी 
सदस्य प्रवास करीत असलेली वाहने , 

( ४ ) शासकीय वाहने , 


( ५ ) संरक्षण खात्याची वाहने , 


- 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २ ९ , २०२२ / चैत्र ८ , शके १ ९ ४४ 
( ६ ) पोलीस वाहने , 
( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने , 
( ८ ) रुग्णवाहिका , 


( ९ ) शववाहिका , 


( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने , 
( ११ ) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेस , 
( १२ ) शालेय विद्यार्थांची वाहतूक करणाऱ्या बसेस . 

या प्रयोजनाकरिता उपरोल्लेखित रस्त्यावरील या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या पथकर नाक्यांवर पथकराची संपूर्ण रक्कम 
वसुली करण्याचा आणि ठेवून घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत द . नवघरे , 
शासनाचे सचिव . 


भाग चार - ब - ९५-२ 


४ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २ ९ , २०२२ / चैत्र ८ , शके १ ९ ४४ 

PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 29th March , 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT , 


No. PPP 2004 / C.R.25 / Road - 8. — In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ) , ( 1 - B ) , 
( 1 - C ) , ( 1 - D ) and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) , and of 
all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby declares that the 
toll shall be levied on the classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended 
hereto and on the trailors drawn by such motor vehicles , passing over any of the newly constructed 
flyover bridges , railway over bridges or roads constructed , reconstructed , improved or repaired as 
the case may be , the cluster of which is situated within the Aurangabad City ( more particularly 
described in the note appened hereinafter ) , which is declared as one single entity for the purposes of 
the said section 20 , under “ Built ” , Operate and Transfer ( BOT ) Basis by the Maharashtra State Road 
Development Corporation Limited , Mumbai , at the rates specified against each of the said vehicles 
in column ( 3 ) of the said Schedule , with effect from the 1st April 2022 to the 31st December 2022 , at 
toll collection centers constructed on , 

( a ) near Sawangi Village on Aurangabad- Jalgaon Road ( M.D.R. - 8 ) at kilometer 238/700 , 

( 6 ) Nakshatrawadi Village on Aurangabad - Paithan Road ( S.H. -30 ) , at kilometer 336/800 , 
and 


> 


( c ) near Lasur village on Aurangabad- Lasur Road ( S.H. -30 ) . 


SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Particular of Motor Vehicles 


Rate of toll per 
trip in rupees 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


01/04/2022 to 
31/12/2022 


1 . 


NIL 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler , 
Tractor and Tractor with unladen trolley , Auto Rickshaw 
registered to carry three passengers , excluding driver . 
Light motor vehicles as defined in the Motor Vehicles Act , 
1988 ( 59 of 1988 ) , 


2 . 


NIL 


( a ) Car , Jeep , Tata Sumo , Trax , Six Commander or any other 
vehicles having carriage capacity upto twelve passengers 
( excluding driver ) , ( Tum - Tum ) , etc. 
( 6 ) Mini Bus or any other similar vehicles ( having carriage 
capacity of more than twelve and upto twenty passengers , 
excluding driver ) and goods carriage vehicles except vehicles 
included in entries at serial numbers 1 , 3 and 4 . 


50 


3 . 


85 


Trucks , Buses . 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 
defined in the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , such as 
Truck - Trailers combination , Multi - axle Vehicles , etc. , except 
vehicles covered by the entry at serial number 3 above . 


4 . 


105 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मार्च २ ९ , २०२२ / चैत्र ८ , शके १ ९ ४४ 


५ 


Notes. 


- 


( 1 ) The cluster of the Roads and Bridges shall include the constructions of Flyover Bridges in 
Aurangabad city ; construction of ROB's at Ladgaon on Jalna Road , Zalta Bypass , near Shivajinagar 
and Sangramnagar on Beed Bypass Road and Ahmednagar Naka , Four laning of Shendra Industrial 
area to Chikalthana and Zalta Diversion ; Service Road to Beed Bypass Road , Construction of Paithan 
Link Road joining Aurangabad - Paithan Road and Aurangabad Ahemadnagar Road ; construction 
of Road Aurangabad – Ahemadnagar Highway to Tisgaon- Lasur Station Road ; Improvement ( to 
national highway standard ) of Aurangabad Paithan Road ; and providing hard shoulders to Gangapur 
phata to Waluj . 
( 2 ) A vehicle owner who purchases a toll coupon book in advance containing 50 or 100 coupons , 

a 
will be given a discount of 25 per cent and 50 per cent , respectively . 
( 3 ) The following types of vehicles are exempted from payment of toll namely : 

( i ) VVIP Vehicle carrying President of India , Vice President of India , Governor of States , 
Public Representatives entitled for red lamp on their vehicles . 

( ii ) Vehicles carrying sitting Members of Parliament , Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council . 

( iii ) Vehicles carrying Ex - Members of Parliament from Maharashtra and Ex - Member of 
Maharashtra Legislative Assembly and Maharashtra Legislative Council . 

( iv ) Government Vehicles . 
( v ) Defence Vehicles . 


( vi ) Police Vehicles . 


( vii ) Fire Fighting Vehicles . 


( viii ) Ambulances . 


( ix ) Hearses . 


( x ) Vehicles of Post and Telegraph Department . 
( xi ) Buses of Maharashtra State Road Transport Corporation . 

( xii ) Buses carrying School Children . 
( 4 ) For this purpose , the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd. , Mumbai , is 
authorized to collect and retain the amount of toll at the above toll collection centres . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT D. NAOGHARE , 

Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


